आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 
माहे एप्रिल, २०२३ या कालावधीतील मानधनाचे प्रदान 
करण्याकरिता निधी वितरण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२. 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२० 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२ 
४ शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या aaa सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” ही संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ३१.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात आलेली 
योजना संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक २८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली 
आहे. 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, मागणी क्रमांक : ए-५, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, सन १९७५ ते 
१९७७ मधील आणीबाणीच्या काळावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य), ५० 
इतर खर्च (२२३५ सी२०५) या खाली रु. ५४,२०,४०,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर 
अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी वित्त विभागाकडून १०% म्हणजेच रु. ५,४२,०४,०००/- इतका निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वर प्रत्यक्ष प्रात झालेला आहे. सदर निधी 
आणीबाणी योजनेतील लाभार्थीचा मानधन विषयीचा खर्च (प्रतीमाह रु. १०,०००/- ५,०००/- २,५००/-) याप्रमाणे 
अनुज्ञयतेनुसार भागविण्यासाठी मंजूर तरतूदीपैकी माहे एप्रिल, २०२३ करिता आवश्यक इतका निधी संबंधीत 
जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्‍तींचा सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” या योजेंतर्गत पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत करण्याकरिता वित्त विभागाकडून उपलब्ध 
झालेल्या रु. ५,४२,०४,०००/- ( रुपये पाच कोटी बेचाळीस लाख चार हजार फक्‍त ) इतक्या निधीपैकी 
रु. ३,३८,४५,०००/- ( रुपये तीन कोटी अडतीस लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी माहे एप्रिल, 2023 
चे नियमित मानधन देय करण्याकरिता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 

जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत 

करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अद्ययावत अहवाल झासनास सत्वर सादर करावा. 

३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 

ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महाळेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 

मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. 

४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, go, इतर सामाजिक 

सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (००) (०५) आणिबाणीच्या 

कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५ सी २०५) या 

लेखाशीर्षाखाली सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 

भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता 

प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०४२७१४३९११४६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे त seismic 
AN U S H R | N: CN = ANUSHRI ARVIND PARAB, C = IN 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Ser GON WEN OF 


MAHARASHTRA, OU = GENERAL 


ARVIND २१88५७ 
(अनुश्री परब ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
७. सर्व विभागीय आयुक्त. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दिनांक : २७ एप्रिल, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अक्र. | जिल्हयाचे नाव लाभार्थी लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात येणारे मानधन माहे एप्रिल, २०२३ करीता 
संख्या रु.१०,०००/५,०००/२,५०० प्रमाणे निधी वितरण रुपये 
चि र 3 8 4 
| 9 | मुंबई शहर ४१ ३,८५,०००/- ३,८५,०००/- 
२ मुंबई उपनगर ९३ ८,१०,०००/- ८,१०,०००/- 
३ ठाणे १३५ ९,५५,०००/- ९,५५,०००/- 
४ पालघर |__११० | १० ७,७७,५००/- ७,७७,५००/- 
4 रायगड ४२ ३,४७,५००/- ३,४७,५००/- 
६ रत्नागिरी ११२ ९,५७,५००/- ९,५७,५००/- 
9 सिधुदुर्ग 4g ¥,40,000/- ¥,40,000/- 
८ नाशिक ११४ ८,८२,५००/- ८,८२,५००/- 
g जळगाव २११ 9&,34,000/- 9&,34,000/- 
| do | धुळे 38 3,04,000/- 3,04,000/- 
| 99 | q नंदुरबार ३७ २,७०,०००/- २,७०,०००/- 
१२ अहमदनगर १४५ १०,५२,५००/- १०,५२,५००/- 
१३ पुणे ६२२ ५२,४५,०००/- ५२,४५,०००/- 
१४ सातारा ७० ३,७७,५००/- ३,७७,५००/- 
१५ सांगली ९७ ७,२०,०००/- ७,२०,०००/- 
१६ सोलापूर ६८ ४,५०,०००/- ४,५०,०००/- 
१७ कोल्हापूर २३३ १४,३५,०००/- १४,३५,०००/- 
१८ औरंगाबाद १५३ १०,५५,०००/- १०,५५,०००/- 
१९ जालना ६२ ३,३०,०००/- ३,३०,०००/- 
२० बीड ६५ ५,८०,०००/- ५,८०,०००/- 
२१ नांदेड ११४ ८,४५,०००/- ८,४५,०००/- 
२२ हिगोली १७३ १३,४०,०००/- १३,४०,०००/- 
२३ परभणी ४२ ३,६७,५००/- ३,६७,५००/- 
२४ लातूर ११६ ८,८०,०००/- ८,८०,०००/- 
२५ उस्मानाबाद 33 2,04,000/- 2,04,000/- 
2 अमरावती ९५ ७,५२,५००/- ७,५२,५००/- 
२७ बुलढाणा ४६७ २७,१२,५००/- २७,१२,५००/- 
२८ यवतमाळ ८१ ५,९२,५००/- ५,९२,५००/- 
२९ अकोला ९५ ७,९५,०००/- ७,९५,०००/- 
३० वाशिम | 90 | ८५,०००/- ८५,०००/- 
३१ नागपूर ४३२ ३७,६०,०००/- ३७,६०,०००/- 
३२ वर्धा १३४ १०,८७,५००/- १०,८७,५००/- 
33 भंडारा GQ 3,§0,000/- 3,§0,000/- 
38 गोंदिया २८ २,२२,५००/- २,२२,५००/- 
३५ चंद्रपूर १०७ ८,२०,०००/- ८,२०,०००/- 
एकुण ४४८२ ३,३८,४५,०००/- 3,३८,४५००० 
ANUSHRI ARVIND 
PARAB 
(अनुश्री परब ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


